उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, परभणी या 
कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन)विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकःएमव्हीडी-१०१७/प्र.क्र.२५३/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ एप्रिल २०१८ 
वाचा :- 
१) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र. काईबां(२२)/०४१७/न.क्र.०६/का.१०(१/ 
जा.क्र.१३९७८, दि.०५.१०.२०१७. 

२) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या दि.१५.०२.२०१८ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना: 
जिल्हाधिकारी, परभणी यांनी दि.१६.१२.२०१६ रोजीच्या आदेशान्वये मौजे असोला,ता.परभणी येथील 


TE क्षेत्र २ हे.४२ आर पैकी ८६ आर व गट नं.२ मधील ४ हेक्टर अशी एकूण ०४ हे.८६ आर सरकारी गायरान 
जमीन उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, परभणी यांना कार्यालयीन इमारत व ब्रेक चाचणी पथ उभारण्याकरिता 
प्रदान केळी आहे. सदर जागेवर उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची कार्यालयीन इमारत व तद्‌नुषंगिक 
बांधकाम करण्यास तसेच त्यासाठीच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय:- 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, परभणी या कार्यालयाच्या मौजा असोला,ता.परभणी येथील ०४ हेक्‍टर 
८६ आर. शासकीय गायरान जमिनीवर कार्यालयीन इमारत बांधकामाच्या रु.११३२.८८ लक्ष इतक्या किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास व नकाशांना दि.१५.०२.२०१८ रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या 
बैठकीत उच्चाधिकार समितीने सहमती दर्शवली आहे. त्यास अनुसरून सदर कामाच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे 
रु. ११,३२,८८,०५९/- (रुपये अकरा कोटी बत्तीस लाख अह्ठाऐंशी हजार एकोणसाठ फक्त) इतक्या रक्‍्कमेस 
शासन या आदेशाव्दारे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देत आहे. 


अंदाजपत्रकाचा तपशील आणि अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०१७/प्र.क्र.२५३/परि-४ 


Name of the Department : HOME DEPTT. 


Name of Work: Construction of Deputy Regional Transport Office building at Parbhani, Dist-Parbhani (Gat no.9 & 2 at 
Village Asola) 


RECAPITULATION SHEET 


Sr.No 


Particulars of item 


Norms 


(unit Rate Rs. per 


Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 


Cost Rs. 


(A) ESSENTIAL ITEMS 
| Building proper Scope 
(a)Area (Sqmt.) (992.40 २३००० Per Sqmt. 9,&4,24, 400 
(6)Number of floors GF 
(a)Area (Sqmt.) 992.40 23000 Per Sqmt. 9,&4,24, 400 
(6)Number of floors FF 
(c)Foundation in B.C./Weak Soil 
(d)Cost of Construstion ३,३०,५१,००० 
२ Electrification Internal 4% of 4(d) १६,५२,५५० 
External &% of १(0) १९,८३,०६० 
Total 36,534,690 
3 Water Supply and Sanitation 4% - of १ (d) १६,५२,५५० 
8 Miscellaneous Items 
Compound Wall १४७० | ६००० Per Rmt. €€,20,000 
Internal B.T.Roads 3329 | १५०० Per Sqmt. 88,29, 400 
Furniture 4839.00 | 20000 Per Sqmt. २८,७४,००० 
Rain Water Harvesting Lump Sum 400,000 
Fire Fighting Arrangements Lump Sum 94,00,000 
Plinth Protection १२५ २००० Per Sqmt 2,40,000 
Parking Arrangement & Garage २८२० १५०० Per Rmt. 82,30,000 
Land Development & Gardening Lump Sum §0,00,000 
C.C. Drains १५०० २५०० Per Rmt 319,40,000 
Soil Investigations Lump Sum 400,000 
Approach Road ९०० | १०००० Per Sqmt 0,000,000 
Minor Bridge on Approach Road 20 | ४००००० Per Rmt. €0,00,000 
C.D.Work on Approach Road 3 | 240000 Per no. (9,40,000 
Protection Wall for Nalla ५८० | १०००० Per Rmt. 4¢,00,000 
Total ५,६९,५५,५०० 
Sub Total (A) = (4)+(2)+(3)+(2) ९,५२,९४, ६६० 
(8) OPTIONAL ITEMS 
Sr.No Items 
१ Water Main, Bore well, Sump Well & Lump Sum 40,00,000 
Pump House 
२ Air Conditioning Lump Sum 3,00,000 
3 Public Facility Centre 300 | १०००० Per Sqmt 30,00,000 
8 BTT Control Cabin २५ १५००० Per Sqmt 3,904,000 
Sub Total (B) ४६,७५,००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०१७/प्र.क्र.२५३/परि-४ 


TOTAL COST OF PROJECTS (A)+(B) (1) ९,९९,६९,६६० 
Total ९,९९, ६९,६६० 

Add 8% for Contingencies on (0) 93,222,080 

Add 92% for GST on (T) १,१९,९६,३५९ 

TOTAL COST OF PRICE ११,३२,८८,०५९ 

Say Rs. Lakhs १,१३२.८८ 


(१ काम सुरू करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत AHR 
वास्तुविश्ारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरू करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

(३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग,शान निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१,दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

(४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून 
करण्यात यावा. 

(५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.एच,मुख्य लेखाशीर्ष ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च (०८) परिवहन (०८)(१२) मोंठी बांधकामे योजनांतर्गत (४०५९ ०८२३)- ५३ मोठी बांधकामे 
या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-१९ साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.” 


३. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग-पहिळा, उपविभाग ५, 
अनुक्रमांक १ महाराष्ट्र सा.बांनियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार तसेच सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.9४३/इमा-२, दि.२४.१०.२०१७ तसेच अनौप-२००/इमा-१, 
दि.१५.०२.२०१८ अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१७१५३०२३१९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेज्ञानुसार व नावाने 
Kadam Dattatray Dita = Goverment rah 


hi 
2.5.4.20=7fee bbc Sb7 1aa23bf3ffa4e468df7492703428e9ad65: 


Hanmant isis eee oer 
(द.ह.कदम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


lly signed by Kadam D: 
IN, jovernment Of Mahi 


g2e 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०१७/प्र.क्र.२५३/परि-४ 


२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

४. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/संगणक/लेखा), परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड 

१०.उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, परभणी 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी 

१२.उप सचिव (इमा) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.निवडनस्ती (परि-४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


